सन २०१७-१८ मधील मंजूर अर्थसंकल्पित 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 

राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरण 
(२४२५ २५२४) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. SAT ०३१८/ प्र.क्र. १९ /(२-स)१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०१८ 
वाचा :- 
१. १.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/प्र.क्र.२४७/२-स दि.१७.५.२००६ 
२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग झासन निर्णय क्रमांक सीसीआर ०३१३/प्र.क्र.१४४/२-स दि.५.९.२०१४ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/४/२०१७ 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा --प्रज्ा ५, दि.१०.५.२०१६ 
५. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे पत्र क्र. कृषिपत ०८/ निधी वाटप/ २०१७/दि. १६.५.२०१७ 
६. शासन निर्णय सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग क्र. अर्थसं ०५१७/प्र.क्र.९५/२-स दि.८.६.२०१७ 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक यांचे पत्र क्र. कृषिपत ०८/ निधी वाटप/ २०१७/दि.१६.३.२०१८ 
८. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७9५/ अर्थ-३ दि. ०६.२.२०१८ 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त वाचा क्र. २ शासन निर्णय दि. ५.९.२०१४ नुसार शासनामार्फत सध्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँकांना १.७५ % व १.२५ % दराने देण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याच्या धोरणात अंशतः बदल करून राज्यातील 
सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 9.4% वाढीव 9% असा एकूण २.५% दराने व्याज परतावा प्रत्येक वर्षी मंजूर 
करण्यात आला आहे. हे अर्थसहाय्य सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून करण्यात येणाऱ्या पीक कर्ज वाटपावर 
अदा करण्यात येते. 


राज्य शासनाच्या धोरणास अनुसरून सन २०१७-१८ या वर्षीही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना 
दिलेले पीक कर्ज ६ % व्याज दराने उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाकडून २.५% व्याज परताव्याची रक्‍कम 
मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय:- 


सन २०१७-१८ वर्षी राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँकांचे सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ २५२४) मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद रू.२०००.०० लाख तसेच जुले 
२०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर तरतूद रू. २१८००.०० लाख मिळून एकूण 
रू.२३८००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. 


त्यापैकी रू. १६००.०० लाख निधी, वाचा येथील क्र. ४ येथील दि. ८.६.२०१७ च्या शासननिर्णयान्वये 
वितरित करण्यात आला आहे. सन २०१७-१८ चे सुधारित अंदाजानुसार उपलब्ध निधी १९०४०.०० पैकी 
रू.१६००.०० लाख वजा करता उर्वरित निधी रू.१७४४०.०० लाख एवढ्या निधीचे वितरण करून खर्च करण्यास 
या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/ प्र.क्र. १९ /(२-स)१८-स 


२. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/ अर्थ-३ दि. ०६.२.२०१८ अन्वये या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. तसेच वित्त विभाग परिपत्रक दि.१८.४.१७ सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ पैकी परिच्छेद ९ वगळता इतर सर्व परिच्छेद या योजनेस लागू नाहीत. 
तसेच या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या सर्व संबंधित बाबींची पूर्तता होत असल्याचे 
प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास 
सादर करावी. 


४. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा ५, दिनांक १०.५.२०१६ मधील 
परिच्छेद “ब” मधील २ नुसार वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. BAF २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दि.१८/४/२०१७ च्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १, २, ५, ६, ७ व ८ संदर्भात सदर योजना ही नियमित राज्य 
योजनेतर योजना असल्याने व “३३ -अर्थसहाय्य” याखाली निधी वितरीत होणार असल्याने नियोजन व वित्त 
विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. त्याचप्रमाणे वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/ 
अर्थ-३ दि.०६.२.२०१८ मधील परिच्छेद क्र येथील क) मधील मुद्यानुसार सदर योजनेखालील १०० टक्के 
निधी वितरणाचे अधिकार सहकार विभागास आहेत. तसेच आता सन २०१७-१८ चे सुधारित अंदाजानुसार 
उपलब्ध तरतूद विभागाच्या स्तरावरून वितरित करण्याबाबत निर्णय घेता येईल. 


५. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या उपरोक्त 
वाचा क्र ३व५ येथील शासन परिपत्रकामधील सूचनांचे पालन करावे. 


६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा प्रशा ५, दिनांक १०.५.२०१६ मधील 
परिच्छेद “अ” नुसार या प्रकरणी माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 
सन २०१७-१८ वर्षी राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य (२४२५ २५२४ मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद रू.२०००.०० लाख तसेच जुले 
२०१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर तरतूद रू. २१८००.०० लाख मिळून एकून रू. 
२३८००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी रू. १६००.०० लाख निधी, वाचा येथील क्र. ४ 
येथील दि.८.६.२०१७ च्या शासननिर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. सदर योजनेअंतर्गत सुधारित 
अंदाज सन २०१७-१८नुसार रू. १९०४०.०० लाख तरतूद मंजूर आहे. 


(१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार + वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र अर्थसं 
२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/४/२०१७ अन्वये “३३- अर्थसहाय्य” या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व 
बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


मंजूर निधी :- यास्तव मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी 
खर्च झाला आहे. 


(१ ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षांतर्गत १ वर्षापासूनचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. :- या योजनेखाली देयकांची संक्षिप्त देयके पारीत होत नाहीत. 

(२) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/ प्र.क्र. १९ /(२-स)१८-स 


(3) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- या योजनेअंतर्गत बँका लाभार्थी आहेत. 

(४ बांधकाम विषयक प्रस्तांवाना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात करावा. :- लागू नाही. 

(५ खरेदीविषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

(६ साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


७. सदर तरतूद संबंधित बँकांना अदा करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त अप्पर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 
सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी पहावे. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 


८. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यलेखाशिर्ष " २४२५ सहकार (००) (106), सहकारी पत संस्थांना 
सहाय्य (०१) (१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे 
सक्षमीकरणासाठी अर्थसहाय्य )२४२५ २५२४ ३३ अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१७-१८ या 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावी. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८/४/२०१७ 
अन्वये त्याचप्रमाणे वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं/२०१७-प्र.क्र /७५.अर्थ ३-दि०६.२.२०१८ . तसेच सन २०१७- 
१८ च्या सुधारित अंदाजांनुसार प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३३११७२०५४६४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
: C=IN, ०6. if , oU=CO- ion, 
Ramesh Shankarrao ५५५५५५५५५५ 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa25 1ee28dc56c75d 


. 
S h | Nn g t e 8a65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao Shingte 


Date: 2018.03.31 17:21:11 +05'30' 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा स.नि.स.सं, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. महालेखाकार, महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
३. महालेखाकार, महाराष्ट्र - २, नागपूर. 
४. निमंत्रक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे 
५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. लि. मुंबई. 
६. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०३१८/ प्र.क्र. १९ /(२-स)१८-स 


७. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 

८. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

९. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३ ,मंत्रालय, मुंबई 
१०. कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. निवड नस्ती-२-स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


